शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० पासून 
राज्यातील विद्यमान संस्थांमध्ये NSQF 
अंतर्गत 8.४००. पदवी अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१६५/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई .४०००३२ 
दिनांक : १५ जुलै, २०१९ 


वाचा : १) समक्रमांकाचा दिनांक २५ जून,२०१९ चा शासन निर्णय 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक २/एनजीसी/मान्यता/२०१९/ 
८३९, दिनांक ३ जुले, २०१९ 

शासन निर्णय :- 

संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी वर नमूद दिनांक ३ जुलै,२०१९ च्या पत्राव्दारे सादर 
केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन वर नमूद दिनांक २५ जून,२०१९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या 
Annexure मधील अनुक्रमांक १० येथील तपशिल रद्द करण्यात येत असून सोबतच्या Annexure 
मध्ये नमूद केल्यानुसार २ संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्यानुसार बी.व्होकेशनल हा 
अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० पासून सुरु करण्यास खालील अटी व शरतींच्या अधीन 
राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


२) कम्युनिटी कॉलेज योजनेंतर्गत अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी B.Voc. 
(NSQF Level Vil) पदवी अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी तयार केलेले विशेष नियम, अटी व 
शर्तीचे पालन करणे संबंधित संस्थेस व स्कील नॉलेज प्रोव्हायडर यांना बंधनकारक राहील. 


३) सदर अभ्यासक्रमाच्या संळग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम,२०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संळग्नीकरण घेणे 
आव्यक राहील. 


४) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश हे अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद ,नवी दिल्ली यांनी त्यांच्या 
अप्रुंव्हल प्रोसेस SVSTH २०१९-२०२० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संस्थास्तरावर करावेत. 


aR निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१६५/तांशि-४ 


५) सदर अभ्यासक्रमाच्या मुदतवाढीस अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची 
मान्यता घेण्याची कार्यवाही संस्थेने नियमाप्रमाणे करावी. 


६) सदर अभ्यासक्रम कम्युनिटी कॉलेज योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असल्याने व विद्यार्थ्यांचे 
प्रवेशा संस्थास्तरावर होत असल्याने सदर अभ्यासक्रमास प्रवेडहा घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख 
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही. 


२. तसेच वर नमूद दिनांक २५ जून,२०१९ च्या शासन निर्णयातील शिर्षकातील “वास्तुशास्त्र 
महाविद्यालयात” या डाब्दांऐवजी “राज्यातील विद्यमान संस्थांमध्ये NSQF अंतर्गत” हा aE 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७१५१३०१५१३६०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY AUDUMBAR "त्य दा धय पीटी 


= Maharashtra, 0 = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DHARURKAR re Ue तत 
(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
२. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
३. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
५. संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत) 
सचिव, विद्यापीठ अनुदान आयोग, बहादूर जफरजडहा मार्ग, नवी दिल्ली . 
७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), 
नवी दिल्ली. 
८. प्रबंधक, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
९. निवड नस्ती/तांशि-४ 


mn 


पृष्ठ २ पैकी 2 


SNIDIANSS 
TUSOWOLNY: 


ONINLIVINNVA 
TOOL TWINLSNGNI 


ONINLVINNVA 
3॥४0४120313 


SNINOLLIGNOD ४४ 
0४४ ॥४011ए१३७तचत 


*9010४4331 
ONIN VINNVA 
JALLOWOLNY| 


T JO T ०१९6 


ASOTONHI3L 
0४४ 9॥४॥४३३॥४॥०॥४३ 


*9010४-331 
01४४ 9४॥४३3॥४॥०४३ 


3NNd 
1SIG WAVW 1४1 NOILVLS 
NOV931VL ‘ ३0४48४० 9४४३५३४ GNV 9४४३3४19४३ 
॥४0४०३1४1”/,1४000104151॥,, ४0 ३931102 ४४111४ 


८0५07 
- अशी0: 19100 “IWAVW : TW *9010४4331 
१४01४15 8, 9४॥४३३॥४॥9॥४३३0 31011159४1 
॥४0४०३1४1 ‘IYNdNNHSIA, ४४1-५४४४४॥/४ NVLAN 


0010 el 


[0Z-6T0Z ॥"४३1॥9॥४ ५१००१०1००४] $351100 30१8301501 
हा0ट '॥॥[ ST pared ‘b-31/S9TY'D/6TOZ-W3L'ON ४9 "५०॥५९०॥७३॥९०1॥५००॥ J2Y3IH 
aunxauuy 


19५४८६ YT 


a 


